आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय 
व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील अधिकाऱ्यांचे 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर सेवा पुनर्विलोकन 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.१९६/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा : 
१ शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा,दि. १०.०६.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. समिती-२०२०/प्र.क्र.२७/सेवा-२, दि. २०.०२.२०२० 
3) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/गट-१/कक्ष-१/टे-९/से.पु.प्र/जा.क्र.१९३८/२१, 
दि.२६.०६.२०२१ 
४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/गट-१/कक्ष-१/टे-९/से.पु.प्र/जा.क्र.१९९४/२१, 
दि.१.०७.२०२१ 
५) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/गट-१/कक्ष-१/टे-९/से.पु.प्र/जा.क्र.२२५८/२१, 
दि.२९.०७.२०२१ 
प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४ व ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. ०१ 
येथील दि. १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विलोकनासबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (वेतन ASA मधील वेतन स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७०० ) मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी व विशेषज्ञ या संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवापुनर्विलोकनाकरीता संदर्भ क्र. ०२ 
येथील दि. २०.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 
आरोग्य सेवा आयुकक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन 
स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व विशोषज्ञ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल 
त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विलोकन करण्यासाठीचा विहित प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि. २७.०८.२०२१ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात 
आला. विभागीय पुनर्विलोकन समितीने सदर अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करुन केलेल्या शिफारशी नुसार 
ज्या अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी 
सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविले आहे त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.१९६/सेवा-२ दि. ०८सप्टेंबर,२०२१ 


शासन निर्णय: 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि. २७.०८.२०२१ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत 
समितीने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुकक्‍तालयातर्गंत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी व विशेषज्ञ या संवर्गातील सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेल्या ०७ (सात) 
अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल 
त्यानंतर चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी 
सेवाची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
वी सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०७१४४५१७९५१७ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
S H | V D A S DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba459543ed 1 9dc8 
M A H A D F O 09f2F1 50cfde4470c9, 
pseudonym=FFAC916764FCC27FA561F44ED9FF58B3C8CD943C 
serialNumber=5523 190302520891 1890F58514593563E9788A66 
D H U | F 733F9A7E0D1A454083659841, cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 
Date: 2021.09.08 16:08:52 +05'30' 
(शि.म.धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक (१) आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 
३. संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे) 
६. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय (सवी 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
८. महालेखापाल-१/२, (लेखा Wat ABW व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
१०.संबंधित अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
११.निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.१९६/सेवा-२ दि. ०८सप्टेंबर,२०२१ 


शासन निर्णय क्र- पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.१९६/सेवा-२, दि.०८ सप्टेंबर,२०२१ सोबतचे प्रपत्र 


आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन ASTRA मधील वेतन स्तर एस- 
२३ : ६७७००-२०८७००) मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व fastest या संवर्गातील 
सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर किंवा 
अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झालेनंतर पुढे चाळू ठेवण्यास पात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचे पदनाम 

ee | डॉ.दिलीप नारायण पाटील सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (कु.क.),पुणे 

२. । डॉ.अशोक निल्लापा बोल्डे वैद्यकीय अधिकारी (शास््रक्रिया),सामान्य रुग्णालय, ठाणे 
३. _ | डॉ.अविनाश विठ्ठल लोखंडे वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, विटा, जि.सांगली 
४. | डॉ-देवेंद्र वसंतराव पातुरकर जिल्हा शल्य चिकित्सक ,सामान्य रुग्णालय ,नागपूर 
५. | डॉ. फारुकी रियाज अहमद शेखचंद जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, भंडारा 

६. | डॉ.प्रदीपकुमार माणिकराव मुरंबीकर | सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (वैद्यकीय), औरंगाबाद 
७.  डॉन्सुनिल पुरुषोत्तम भामरे सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (एडस्‌), मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


